महाराष्ट्र राज्यातील मा.मंत्री यांच्या 
जिल्हानिहाय पालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिपामं १३२२/प्र.क्र.४१/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ सप्टेंबर २०२२. 


वाचा :- शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि २०२२/प्र.क्र.४४/१८ (र.व.का.) 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन अधिसूचनेस अनुलक्षून मा.उपमुख्यमंत्री व मा.मंत्री यांच्या जिल्हा पालकमंत्री म्हणून 


खालीलप्रमाणे जिल्हानिहाय नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अ.क्र पालकमंत्री जिल्हयाचे नाव 

द्वि . | श्री. देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, 
भंडारा, गडचिरोली. 

२. | श्री. राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील अहमदनगर, सोलापूर. 
३. | श्री. सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार चंद्रपूर, गोंदिया. 
| 8. | . | श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील पुणे. 
५. | श्री. विजयकुमार कृष्णराव गावित नंदुरबार. 
६. | श्री. गिरीश दत्तात्रय महाजन धुळे, लातूर, नांदेड. 
७. . | श्री. गुलाबराव रघुनाथ पाटील जळगाव, बुलढाणा. 
८. | श्री. दादाजी दगडू भुसे नाशिक. 
९. | श्री. संजय दुलीचंद राठोड यवतमाळ, वाशिम. 
१०. ०. | श्री. सुरेश (माऊ) दगडू खाडे सांगली. 
११. q.| श्री. संदिपानराव आसाराम भुमरे औरंगाबाद. 
१२.| श्री. उदय रविंद्र सामंत रत्नागिरी, रायगड. 
१३.| श्री. तानाजी जयवंत सावंत परभणी, उस्मानाबाद. 
| प४. ४. | श्री. रविंद्र दत्तात्रय चव्हाण पालघर, सिंधुदुर्ग. 
१५. श्री. अब्दुल सत्तार हिंगोली. 
4g.| श्री. दिपक वसंतराव केसरकर मुंबइ शहर, कोल्हापूर. 
१७. ७. | श्री. अतुल मोरेश्वर सावे जालना, बीड. 
१८. श्री. शंभूराज शिवाजीराव देसाई सातारा, ठाणे. 
१९. | श्री. मंगल प्रभात लोढा मुंबई उपनगर. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपामं १३२२/प्र.क्र.४१/१८-अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०९२८११२३५८२१०७ असा आहे. हे Beat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd: 


oc 40 A LO 


२५. 


२८. 
२९. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवालू MNATH NAMDEO ® 


BAGUL : 
(सो.ना.बागुल) 
सह सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

इंडियन IAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAA समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई-४०००२५. 

नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ४०००३८. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई ४००००४. 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे) 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

निवड नस्ती (1.903), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


